प्रति, 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.१५९/प्रशा-१ (का.१४) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८डिसेंबर, २०२३ 
आदेशा 
श्री. किसनराव बबनराव पलांडे, अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांची नगर 

विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील उप आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर तीन 
वर्षांच्या कालावधीसाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे :- 

ओ) suas, अवर सचिव हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील 

त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते 

आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 

बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 

प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 

अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्यक वाटली नाही तर त्यांना मुळ 

विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे परत 

पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची 

नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी तीन 

महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 

विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम, १९८१ मधील नियम ४० 
(परिशिष्ट दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि नगर विकास 
विभाग यांनी श्री.पलांडे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपापसात ठरवाव्यात. 
३. श्री. किसनराव बबनराव पलांडे, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१६४५०१३३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KIRAN KASHINATH IN osGOVERNMENTOF MAVARASHTTA, oU=GENERAL ADMINISTRATION 


:2115497d05a2e9 1 bO8062beaB62d1 d55f490eb31 1d2f0e47e2fal 
१0 


17! 
00720068६६7507116॥६30480808॥07972572 


hi 
FO22F2E9COF3 
EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 
Date: 2023.12.28 16:45:15 +05'3! 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव/उप सचिव (नगर विकास विभाग (नवि-१०)/ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (आस्थापन), मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका 

श्री.किसनराव बबनराव पलांडे, अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. (प्रशासकीय विभागामार्फत) 

प्रजा-१ (कार्या.१४) संग्रहार्थ. 


